भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या 
बदलीने होणाऱ्या पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र.एएफओ- २०२१/प्र.क्र. ०४/फ-७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०३.११.२०२१ 


वाचा : शासन आदेशा, समक्रमांक, दिनांक २५.१०.२०२१ 


शासन आदेडशा:- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम 
असलेल्या MRSA मान्यतेने, खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱयाची बदलीने, प्रशासकीय 
कारणास्तव पुढीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. श्रेणी अधिकाऱ्याचे नाव व | पदस्थापनेचे पद पदस्थापनेचे कारण 

क्र पदनाम 

1 १_| २ ३ PB ५ 

| मुख्य श्री  रवीकिरण | मुख्य वनसंरक्षक | प्रशासकिय कारणास्तव, श्री. अरविंद 
वनसंरक्षक । गोवेकर, wad, | (मंत्रालय) आपटे यांच्या सेवानिवृत्तीने रिक्‍त 


मुख्य वनसंरक्षक | महसूल व वन | झालेल्या पदी पदस्थापना 
तथा क्षेत्र संचालक, | विभाग, 

पेंच व्याघ्र प्रकल्प, | मंत्रालय, मुंबई 
नागपूर 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये डॉ. जितेंद्र रामगांवकर, भावसे यांची सह सचिव, महसूल व 
वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई व श्री. एस. रमेहाकुमार, भावसे यांची वनसंरक्षक व क्षेत्र संचालक, 
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर येथे करण्यात आलेली पदस्थापना प्रशासकिय कारणास्तव रद्द 
करण्यात येत आहे. 

श्री. रवीकिरण गोवेकर यांनी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांचे निर्देशानुसार 
कार्यभार हस्तांतरित करुन पदग्रहण अवधी न उपभोगता नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. 

सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१११०९१४५०४१८५१९ असा आहे. हा 
आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SANJEEV ANANT RANE 
(संजीव राणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


शासन आदेश क्रमांकः एएफओ- २०२१/प्र.क्र. ०४/फ-७ 


२. मा. राज्यमंत्री (वने) यांच्या खाजगी सचिव 


३. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 
४. मा. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


५. प्रधान सचिव (वने) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्या., नागपूर 
. सर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक / अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक / मुख्य वनसंरक्षक/ 


won 0 m™ 


वनसंरक्षक / उप वनसंरक्षक 
१०. संबधित अधिकारी/संबधित कार्यालये 


११. कक्ष अधिकारी (फ-७अ), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. सहायक संचालक (भावसे-लेखा), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


